श्री. ए.व्ही. कणिक, माजी सदस्य, 


मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, 
मुंबई यांच्या थकबाकीची रक्‍कम 
प्रदान करण्याबाबत. ; 
"'- महाराष्ट्र शासन, 
गृह निभाग, 


शासन निर्णय क्र.एमसीटी १००२/१४१४/सीआर-२३७/परि-५ 
मंत्रालय,मुंबई-ड 00032, दिनांक 22 ऑक्टोजर २००२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, विधी ब न्याय विभाग we Set ६६७९/१९६०/॥(१६८)/का-३, दि.१.१०.१९८० 

२) शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग क्र.पीएल १०९०/३२४०/(२४९/९२)/सहा, 

दि-१८.१. २००१ 
३) प्रणंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुर्बा यांचे पत्रं क्र.मोअदान्या/२४८९/२००२, 
दि.६.९-२००२ 

प्रस्तावना शासन निर्णय, विधी ब न्याय बिभाग क्र.डीजे ६६७९/१९६०॥(१६८)॥/का-३, 
दि.१.१०.१९८० व शासन निर्णण विधी त न्याय बिभांग क्र.पीएल ९०९०/३८४०/(२४९/९२)/सहा, 
दि:१८.१.२००१ अन्वये आदेशित केल्यानुसार श्री: ऐ.व्ही.कणिक, माजी सदस्य, मोटार अपघात. दावा 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांची दि.१.४.१९८९ 'पासून जिल्हा न्यायाधिश पदावर प्रदोभ्तीने नियुक्‍ती 
केल्यामुळे झालेल्या वेतननिश्चिती संदर्भात त्यांना दि.१:४.८९. ते ३१.१२.९५ या. कालावधीतील 
: थकबाकीची एकूण रॅक्कम रु.३७०३२ अनुज्ञेय होते. या रंकमेचे देवक मंजूरीसाठी कोषागारात सादर' 
केले.असता "देयकासोबत सक्षम प्राधिका-याचे मंजूरीचे आदेश जोडून देयक पुन्हा सादर करावे" अशा 
आक्षेपार्सह कोषागाराने सदर देयक पुन्हा पाठक्रिल्यामुळे प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
मुंबई यांनी सद्र देयक शासनाच्या मंजूरीसाठी पाठविले आहे. 
. शासन निर्णय .:- श्री. ए.व्ही: कर्णिक, माजी सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण,मुंबई यांची 
कि.१.४.८९ पासून जिल्हा न्यायाधिश पदावर पदो्नती केल्यामुळे झालेल्या वैतननिश्‍चिती संदर्भात त्यांना 
वि.१.४.८९ ते दि.३१.१२.९७ या कालाबधीतील थकबाकीची एकूण रक्‍कम रु.३७०३२/- (रु.सदतीस 
' हजार बत्तीस फक्त) अदा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. क 
2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र."नी-३,२०४१-वाहनांबरील कर, ८०० इतर खर्च (००) 
(०१)-मोटार अपघात दावा न्यावाधिकरण," या प्रधान शीर्षाखालील सन २००२-२००३ च्या मंजूर 


अनुदानातून भागवावा. 


2. - हा शासन निर्णय fart विभागाचा शासन निर्णय oe fey १०००%्रक्क:४६/२००१ 
. विनियम, दि.११.७. 2008 सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम'पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग 
एक मंधील.अनुक्रमांक ५, नियम ३९ (ब), टिप ५ च्या तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 


अधिकाराच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपालल'यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, 
व... ee fh 
(प्रकृ. सदेव ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति 
| प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई, .. 
महालेखापाल (लेखा ब अनुज्लेयता)/(ललेखापरिक्षा), महासष्ट्र-१, मुंबा, 
" अधिदान at लेखा अधिकारी, मुंबई, | 
: .निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंब, _. न 


श्री. ए.व्ही. कर्णिक (प्रबंधक, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्यामार्फत) 
वित्त विभाग, व्ययं-८/विनियंम, . 
बिधी ब न्याय विभाग, कार्यासन-श/कार्यासन-६, 

(-सिर्वडनेस्ती.  . 


